श्री. अनिल हनुमंत खामकर, अधिक्षक, वर्धा 
जिल्हा कारागृह वर्ग-२ यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- जेएलई-०३१९/४७७/प्र.क्र.७१/ तुरुंग-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ :- अपर पोलीस महासंचालक व महानिरिक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्रमांक जा.क्र. आस्था/सर्वसा ब/उपअ/अजिकावर्ग-२/२१९३/२०१९/ कक्ष-२, पुणे-१, 
दिनांक ०७.०३.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 


उक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या उप अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/अधिक्षक, जिल्हा कारागृह, 


वर्ग-२ या संवर्गातील अधिकारी यांच्या सर्वसाधारण/विनंती बदली प्रस्तावाच्या अनूषंगाने अपर मुख्य 


सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या नागरी सेवा मंडळाची शिफारस 


विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या नियम ४(३, ४(४, व ¥(4) मधील 


तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने खालील तक्त्यातील अधिका-यांची प्रशासकीय 


कारणास्तव स्तंभ ४ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-यांचे नाव सद्याच्या पदस्थापणेचे ठिकाण | बदलीने पदस्थापणेचे ठिकाण 


hae श्री. अनिल खामकर | वर्धा, जिल्हा कारागृह, वर्ग-२ | सांगली, जिल्हा कारागृह, वर्ग-२ 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून, संबंधीत अधिकारी यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू 


होण्याकरीता संबंधीत कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधीत अधिकारी यांनी बदलीच्या 


ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व रुजू झाल्यानंतर अनुपाळन अहवाल संबंधीत कारागृह 


उपमहानिरीक्षकांमार्फत शासनास न चुकता सदर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०३१९/४७७/प्र.क्र.७१/ तुरुंग-१ 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३११७५६४६३३२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


it Hi 
ICode=400032, st=Mahi hi 


Narayan 9 कणा 
Shrikrishna Karad 671 bf7ac8f8fb14e28b9d6f90514, cn=Naray: 


te: 2020.01.31 17:37:02 +05'30" 


(ना. श्री. कराड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव (अ.व.सु),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

पोलीस महासंचालक (कारागृह) महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग,भायखळा,मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय) कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
कारागृह उपमहानिरीक्षक,नागपूर/पुणे/औरंगाबाद/मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधीत) . 

श्री. अनिल हनमंत खामकर, अधिक्षक, वर्धा जिल्हा कारागृह, वर्ग-२ (अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरिक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
कार्यालयामार्फत) 

) निवडनस्ती-तुरुंग-१. 


AD 


AN 


eC 
a a > >> 


o~ 
ae 


SG © 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


